Reg. No . NPCITY-236 - 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक १० ] बुधवार , ऑक्टोबर २८ , २०१५ / कार्तिक ६, शके १९३७ [ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ५५-०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( असा .) ( ना .वि . पु.), म. शा . रा ., अ.क्र . ८६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग : - विकाअ- १७०४- १०९२-प्र . क्र . १८५-०४-५ , दि . २ एप्रिल २००५ चे पपत्र 


क्रमांक अका-दंड- प्र .क्र . ७१- १५- कावि - १४७८ - २०१५. 


जिल्हाधिकारी , गोंदिया, जिल्हा गोंदिया ह्या शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य व 
पंचायत समिती सदस्यांची गोंदिया जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित 
केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 


( २ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


( एक ) साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या र अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित मोहोर 
उमटवणे, तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नाव लिहीणे . 


( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे : – पालकाचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्न विषयक प्रमाणपत्र देणे. 


( ३ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका -यांनी मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून प्राप्त करुन 
घ्यावा . 


तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहित न चुकता नमूद करावी व ज्यावेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त/ अधिक्षक/जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


( ४ ) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
गांव समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त/ पोलीस अधीक्षक नियुक्ती करतील . 


ना -एक - १ ( १६७८ ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २८ , २०१५ : कार्तिक ६, शके १९३७ 


कामाबा 


(५ ) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी, यांच्या नियुक्त्या " मानसेवी " असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

( ६ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी, यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


१ श्रीमती श्यामकलाबाई जीतलाल पाचे 
२ श्री. कुंदनलाल डुडीराम कटारे 

श्रीमती रजनी राजेश गौतम 

श्री . विमल अर्जुन नागपूरे 
५ श्री . भोजराज चैतराम चुलपार 
६ श्री . विजय दलीराम लोणारे 
___ श्रीमती कमलेश्वरी टिटुलाल लिल्हारे 

श्रीमती छाया आत्माराम दसरे 

श्री . रमेश शोभेलाल अंम्बुले 
१० श्रीमती शैलजा कमलेश सोनवाने 

श्रीमती खुशबु जितेश टेंभरे 
श्री . शेखर नारायण पटले 
श्री . विठोबा लोंढुलिल्हारे 
श्रीमती सीमा विलास मडावी 
श्री . सुरेश यशवंतराव हर्षे 
श्री . राजेश दयारामभाऊ भक्तवर्ती 

श्री . सुखराम गोमाजी कुंडे 
१८ श्री . शोभीलाल हिरालाल कटरे 
१९ श्रीमती उषाताई भुमेश्वर मेंढे 

श्री . जियालाल कारुजी पंधरे 
२१ श्री . विजयकुमार मोहन टेकाम 
२२ श्रीमती दुर्गाबाई गोपाल तिराले 

श्री . देवराज होलिराम वडगाये 

श्रीमती लता संजय दोनोडे 
२५ श्रीमती रोहीनी रामकिशोर वरखडे 
२६ श्री . परसराम ग्यानिराम कटरे 


गांव व संपूर्ण पत्ता 

(३ ) 
मु . पो . सतोना, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . चिरामणटोला (झिलमिली), पो . कामठा, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . काटी , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . महालगाव, पो . मुरदाळा, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . लहीटोला, पो. पांढराबोडी, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. कामठा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु. पो . नागरा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु. पो . रतनारा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . दांडेगाव , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु. पो. नगपुरा मुरी, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . कटंगी/ कला, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . नवरगाव / खुर्द, पो . नवरगांव/ कला, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . खमारी, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . फुलचूरटोला , पो . फुलचूर , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . कट्टीपार , तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . ननसरी, पो . सरकारटोला, तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . बनगांव , तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . ठाणा, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . गांधीटोला , पो . मक्काटोला, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . सोनेखारी , पो . तिगांव, तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . झालीया (गोंडीटोला), पो. कावराबांध , तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . आमगांव ( खुर्द) पो. तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . सोनारटोला , पो . धानोली, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . हलबीटोला, पो . कोटरा, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . सुकपूर, पो . कवलेवाडा, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . हिरडामाली, तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २८ , २०१५ : कार्तिक ६ , शके १९३७ 


अनुसूची - पुढे चालू 


( ३ ) 


ॐॐ 


( २ ) 
२७ श्री . विश्वजीत रमेश डोंगरे 

श्रीमती ललीता डुमेश्वर चौरागडे 
२९ श्रीमती ज्योती मनोज वालदे 

श्री . कैलास ताटुजी पटले 
श्रीमती राजलक्ष्मी राजेशकुमार तुरकर 
श्रीमती रजनी मिलिंद कुंभरे 
श्रीमती प्रिती संजय रामटेके 
श्री . मनोज युवराज डोंगरे 

श्रीमती विणा पंचम बिसेन 
३६ श्रीमती सुनिता सुधाकर मडावी 

श्रीमती शिलाबाई नंदकिशोर चव्हाण 
३८ श्री . गंगाधर बाबुराव परशुरामकर 

श्री . रमेश बबनलाल चु- हे 
४० श्रीमती माधुरी संतोष पातोडे 

श्रीमती सरिता विलास कापगते 

श्री . दिपकसिंह फलदानसिंह पवार 
४३ श्रीमती सरीता राजकुमार रहांगडाले 
४४ श्रीमती उषाबाई नरेश शहारे 
४५ श्रीमती माधुरी मोहन कुंभरे 

श्री . हमिद अल्ताफ अकबरअली 
श्रीमती रचना चामेश्वर गहाणे 

श्री . किशोर चिंतामण तरोणे 
४९ श्री . कमल प्रमोद पाऊलझगडे 
५० श्री . गिरीशकुमार देवीदान पालीवाल 
५१ श्रीमती मंदा नाजुक कुंभरे 

श्री . भास्कर श्रावण आत्राम 
५३ श्रीमती तेजकुला परमानंद गहाणे 

श्री . प्रकाश रामदास देवधारी 
५५ श्री . ओमप्रकाश नत्थुभाऊ भक्तवर्ती 
५६ श्रीमती सुनिताबाई श्रीकिसन दोनोडे 
५७ श्रीमती विमला मदनलाल पटले 

श्री . अनिल राधेलाल मते 
५९ श्री . रामराज सुकाऊ खरे 
६० श्रीमती विनिता रविदास टेंभरे 


मु . पो. घोटी , तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . कटंगी/बु., तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. तेढा, तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु. पो . अर्जुनी , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . करटी/ बुज , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . बेरडीपार / खु., पो . ठाणेगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . ठाणेगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . मुंडीकोटा, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . सिल्ली, पो. गांगला, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. वडेगांव, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . घटेगांव , पो . खोडशिवणी, तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . खोडशिवणी, तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . सौंदड , तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . राका , पो . चिखली, तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . रेंगेपार/द ., पो . ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . सुरतोली , पो. लोहारा, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . वडेगांव , पो . लोहारा , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . आलेवाडा , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . बोदलदंड, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु. चिचगड, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . सिरेगांव , पो . सानगडी, तालुका अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . सावरटोला, पो. चान्ना / कोडका , तालुका अर्जुनी मोरगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. बोंडगांवदेवी , तालुका अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . मोरगांव , पो . तालुका अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . धाबेटेकडी आदर्श, पो . झरपडा, तालुका अर्जुनी मोरगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . महागांव , तालुका अर्जुनी मोरगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . केसोरी , तालुका अर्जुनी मोरगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . भादयाटोला, पो. बिरसोला, तालुका अर्जुनी मोरगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . कोचेवाही , पो . बनाथर , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. छिपीया , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. रजेगांव, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. काटी , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . दासगांव / खु., तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . दासगांव / खु., तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २८ , २०१५ : कार्तिक ६, शके १९३७ 


अनुसूची - पुढे चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


६१ श्रीमती निता अशोक पटले 

श्रीमती दुलेश्वरी योगराज लिल्हारे 
श्रीमती प्रमिलाबाई माधोराव करचाल 
श्रीमती माधुरी अंकेशकुमार हरिणखेडे 
श्री. शंकर रतिराम नारनवरे 
श्री . प्रकाश चिंतामण डहाट 
श्री . चमनलाल दौलतसाव बिसेन 
श्रीमती हेमलता दिलीप पटले 
श्री . जितेंद्र ओंकारनारायण लिल्हारे 

श्री . जयप्रकाश टेकचंद बिसेन 
७१ श्री . प्रकाश सुरजलाल पटले 

श्रीमती प्रिया मनोज बन्सोड 
श्रीमती दिपा सुधीर चंद्रिकापूरे 
श्रीमती किर्ती पवन पटले 

सेठ अखिलेश ग्यानप्रकाश सेठ 
७६ श्री. सारंगकुमार हिरालाल भेलावे 

श्री हरीचंद मोतीराम कावळे 

श्रीमती इंद्राणी कन्हैयालाल धावडे 
७९ श्रीमती ममता चंद्रकुमार वाळवे 
__ श्रीमती स्नेहा दिनेशकुमार गौतम 

श्री . योगराज तुकाराम उपराडे 
श्रीमती हेमलता संजयकुमार डोये 
श्रीमती वंदना विनोद बोरकर 
श्री . जसवंतराव जोशीराम बावनकर 
श्रीमती सिंधुबाई रमेश भुते 

श्री . प्रमोद सोमाजी शिवणकर 
८७ श्रीमती छबुबाई महेश उके 
८८ श्री . ओमप्रकाश सखाराम मटाले । 

श्रीमती योगीताबाई यशवंतराव पुंडे 

श्री . लोकेशबंशीधर अग्रवाल 
९१ श्री . जयप्रकाश गिरधारी शिवणकार 

श्रीमती हरविलाबाई नत्थु मडावी 
९३ श्री . अशोककुमार बिसराम पटले 
९४ प्रतिभा जगन्नाथसिंह परिहार 
९५ श्रीमती अर्चना अंबरलाल राऊत 


मु . पो . धापेवाडा, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. पांढराबोडी, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . माकडी, पो . दासगांव , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . अर्जुनी , पो . रावणवाडी, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु. पो . कामठा, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . अंभोरा , पो . नागरा, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. नागरा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . भानपुर , पो . डोंगरगांव, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. दवनीवाडा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . एकोडी, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . गंगाझरी, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . बाजारटोला , पो . काटी , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . पिंडकेपार , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . कुडवा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु .पो . कटंगी/ कला, तालुका गोंदिया,जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . आसोली , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
मु . मोरवाही , पो. सितेपार , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . चुलोद , पो . दतोरा, तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. तुमखेडा ( खु), तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु ., पो. फुलचुर , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. कारंजा , तालुका गोंदिया, जिल्हा गोंदिया 
मु . घाटटेमनी, पो. गिरोला, तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . मानेकसा, पो . कालीमाटी , तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . कार्तुली , पो . सीतेपार , तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु .किकरीपार, पो . कट्टीपार , तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . बनगांव , पो., तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . रिसामा, पो ., तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . शिवणी , पो . चिरचाळबांध, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . धोबीटोला , पो . ठाणा, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . रिसामा , पो., तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पदमपूर, पो . बोरकन्हार, तालुका आमगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . येरमडा , पो . तिगांव , तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . तिगांव , तालुका आमगांव ,जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . लटोरी , तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पानगांव, पो . पाऊलदवना, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 


o 


eu 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २८ , २०१५ : कार्तिक ६, शके १९३७ 


( २) 


९९ 


१०० 


श्री हिराला 


अनुसूची - पुढे चालू 

(३ ) 
मु . रामाटोला, पो . पिपरीया, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . जमाकुडो, पो. दकसा , तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . आमगांव खुर्द, पो ., तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . ब्राम्हणटोला , पो . कावराबांध, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . साखरीटोला , पो . सातगांव, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . बिजेपार , तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . कवलेवाडा , तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. गणखैरा , तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . मोहगांव/ बु., तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . म्हसगाव , तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . बाम्हणी, पो . गिधाडी, तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 


کی 


ئی 


ئی 


گی 


मु . पो . घोटी, तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 


( १ ) 
९६ श्री. भरत ठुमन लिल्हारे 

श्रीमती राजकुमारी मनोज विश्वकर्मा 
श्रीमती जया संजय डोये 
श्रीमती प्रमिला जागेश्वर दसरिया 

श्री . हिरालाल जंगलू फाफनवाडे 
१०१ श्री .दिलीप कारु वाघमारे 
१०२ __ श्रीमती माधुरी ऋषीपाल टेंभरे 

__ श्री . पुष्पराज संसकुमार जनबंधु 
१०४ श्रीमती रानीबाई मधुसुदन रहांगडाले 
१०५ श्रीमती लिना चंद्रशेखर बोपचे 
१०६ श्री . दिलीप हिरालाल चौधरी 
१०७ श्री . रामा लक्ष्मण चर्जे 
१०८ श्री केवलराम जियालाल बघेले 
१०९ श्री . सुरेंद्र होमराज बिसेन 
११० श्रीमती अल्का देवचंद काठेवार 
१११ श्रीमती ललीता उमाशंकर बहेकार 

श्री . नत्थु गोरेलाल अंबुले 
११३ श्रीमती मायाबाई गेंदलाल भगत 
११४ श्री . किशोरकुमार हिरालाल पारधी 
११५ श्री . प्रविणकिशोरीलाल पटले 
११६ श्रीमती संध्या भक्तराज गजभिये 
११७ श्री . रमनिक बालचंद सयाम 
११८ श्री . प्रदिपकुमार प्रेमदास मेश्राम 
११९ श्रीमती माया नंदकिशोर शरणागत 

श्री . ब्रिजलाल सुरजलाल रहांगडाले 
१२१ श्री . मनोहर मोतीराम राऊत 


मु . भूताईटोला , पो . पाथरी , तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. हिरापूर , तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 
मु . गराडा , पो. मुंडीपार , तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . मोहगांव, पो . तिल्ली , तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया 
मु . चांदोरी, पो. परसवाडा, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . बोदा , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . सेजगांव , तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . पालडोंगरी, पो. करटी, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . निमगांव, पो . इंदोरा / खुर्द, तालुकातिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . बेरडीपार, पो. ठाणेगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . भिवापूर , पो. चिखली, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . बिरसी, पो . लाखेगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु ., पो. कवलेवाडा, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . घाटकुरोडा, पो . मुंडीकोटा, तालुकातिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . सरांडी, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. केसलवाडा, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु ., पो. वडेगांव , तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
मु . सितेपार, पो. नवेझरी, तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया 
मु . मुरपार , पो . कोसमतोंडी , तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . गोंगले, पो . पांढरी , तालुका सडक अर्जुनी ,जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . डव्वा, तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . बडेगाव , तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . खोडशिवनी , तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 


१२० 


श्री 


न 


१२२ 


श्रीमती जया रामसागर धावडे 


१२३ 
१२४ 


श्रीमती उषा संजय किंदरले 
श्रीमती निताबाई हिवराज रहांगडाले 


१२५ श्रीमती मायाबाई भुमेश्वर रहांगडाले 
१२६ श्री. सुधाकर गोविंदा पंधरे 
१२७ सौ . प्रमिला विजेश भोयर 
१२८ सौ . जयशीला आनंद जोशी 
१२९ श्री . राजेश विठ्ठलराव कठोने 
१३० श्रीमती इंदू उध्दव परशूरामकर 
ना .- एक - २ ( १६७८ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २८ , २०१५ : कार्तिक ६, शके १९३७ 


अनुसूची - पुढे चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


( १) 
१३१ 


श्रीमती गायत्री एकनाथ इरले 


१३२ 


श्री . गिरधारी मोहन हत्तीमारे 


१३६ 


ی 


१३९ 


१३३ कु . कवीता नक्कल रंगारी 
१३४ सौ . गिता योगेशकुमार टेंभरे 
१३५ श्री . विलास सिताराम शिवनकर 

श्रीमती सुनंदा संतोष बहेकार 
१३७ श्रीमती संगीता गणेश भेलावे 
१३८ श्री . महेंद्र चैतराम मेश्राम 

श्रीमती अर्चना रमेश ताराम 
१४० श्री . मेहतरलाल धनु कोराम 
१४१ श्रीमती लखनीबाई हिरामण सलामे 
१४२ श्री . नरेंद्र रामलाल मडावी 
१४३ श्री . गणेशदास शिवलाल सोनबोईर 
१४४ श्रीमती देवकी धनाजी मडावी 
१४५ श्री . गणेश काशीराम तोपे 
१४६ श्री. प्रेमलाल राजाराम गेडाम 
१४७ श्रीमती शिशुला योगराज हलमारे 
१४८ श्री . कोरेटी होमराज मानकर 
१४९ श्री . नाजुक नथ्थु कुंभरे 
१५० श्रीमती पिंगलाबाई वामन ब्राम्हणकर 
१५१ श्री . अरविंद यशवंतराव शिवणकर 
१५२ श्रीमती करुणाबाई कैलाश नांदगावे 
१५३ श्री . नानाजी खुशाल मेश्राम 
१५४ श्रीमती जयश्री प्रभु पंधरे 
१५५ श्रीमती आशाबाई इंद्रदास झिलपे 
१५६ श्री. सुधीरकुमार वासुदेव साधवाणी 
१५७ श्री . जनार्धन कोदु काळसर्प 
१५८ श्रीमती अर्चना केशव राऊत 
१५९ श्री . रामलाल संपत मुंगनकर 


मु . चौदंड, तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. चिखली , तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . कोहमारा, पो . बाम्हणी, तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. शेंडा, तालुका सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया 
मु . बाम्हणी / ख, पो . डोंगरगाव , तालुका सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया 
मु . सोनारटोला, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . पुराडा, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . लोहारा , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . सेरपार , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . व- हाडघाट , तालुका देवरी,जिल्हा गोंदिया 
मु .पिंडकेपार , पो . आलेवाडा , तालुका देवरी , जिल्हा गोंदिया 
मु . पलानगाव , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . ककोडी, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . रेहळी, पो . निलज , तालुका देवरी, जिल्हा गोंदिया 
मु . पळसगाव, पो. धोनाडी, तालुका देवरी , जिल्हा गोंदिया 
मु . येलोडी, पो . ढाबेपौनी , तालुका अर्जुनी / मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . बोंडगाव / सुरबन, तालुका अर्जुनी / मोरगाव ,जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . नावेगाव बांध, तालुका अर्जुनी /मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. भिवखिडकी, तालुका अर्जुनी / मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . सिलेझरी, तालुका अर्जुनी /मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . दाभना, पो . तालुका अर्जुनी / मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . बाराभाटी , तालुका अर्जुनी / मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . सिरोली, पो . महागाव, तालुका अर्जुनी /मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . ताडगाव , पो . झरपडा, तालुका अर्जुनी /मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. इटखेडा , तालुका अर्जुनी / मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . कोरंभी,पो .कोरंभीटोला, तालुका अर्जुनी / मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . सिरोली, पो . महागांव , तालुका अर्जुनी /मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो. केशोरी, तालुका अर्जुनी/ मोरगाव , जिल्हा गोंदिया 
रा . भरनोली, पो . राजोली, तालुका अर्जुनी/ मोरगाव, जिल्हा गोंदिया 


गोंदिया : 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर २०१५ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , 

गोंदिया . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


